सन २००८मध्ये धुळे येथील जातीय दंगलीच्या 
बंदोबस्तासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या 
एसटी बसेस व खाजगी वाहनांच्या भाड्यापोटी 
देय असलेली रु. १२,२४,७४४/- इतकी रक्‍कम 
अदा करण्याच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०८१४ / ७८७ / प्र.क्र. १७६/ विशा १अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : 23 मार्च, २०१६. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/३०/३५७७/धुळे/३५६/२००८, 
दिनांक २६.२.२०१६. 


दिनांक ५.१०.२००८ ते दि २८.१०.२००८ या कालावधीत अचानक उद्भवलेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगल 
बंदोबस्ताकामी पोलीस अधिक्षक, धुळे यांनी राज्य परिवहन मंडळाच्या एसटी बसेस व ५९ खाजगी वाहने 
अधिग्रहित केली होती. तसेच सन २००८ मध्ये पार पडलेल्या महानगरपालिका / जिल्हा परिषद, पंचायत 
समिती निवडणूकांच्या बंदोबस्ताकामी ६८ खाजगी वाहने अधिग्रहित केली होती. त्यासाठीच्या एकूण 
रु. १२,२४,७४४/- इतक्या खर्चाच्या रक्‍कमेस कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 
शासन निर्णय:- 

सदर सार्वजनिक व खाजगी वाहनांचा रु. १२,२४,७४४/- इतका ( अक्षरात रुपये बारा लक्ष चोवीस 
हजार सातशे चव्वेचाळीस फक्त) भाडेखर्च अदा करण्याच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदरचा खर्च मागणी क्र .“बी-१ २०५५, पोलीस (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा 
पोलीस बल, दत्तमत (२०५५०१६८) ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१५-१६ च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ १२८/१६/व्यय-७ , दिनांक १९.३.२०१६ 
अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आहे. 

सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०३२३१६२३११५०२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Bhanudas B Ingale 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Desk 


B h a n ५1 d a ५ 8 | n g a | e Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


cn=Bhanudas B Ingale 
Date: 2016.03.23 16:26:10 +05'30' 


(भा. बा. इंगळे) 

कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस अधिक्षक, धुळे. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
५. वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


Cc “७ AD OO 


